महिला व बाल विकास विभाग ( खुद्द), 
मंत्रालय, मुंबई करिता स्वतंत्र नियंत्रक 
अधिकारी घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२४/प्र.क्र.१६१/का-१ 
३रा मजला, नवीन प्रशासन भवन, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ५ जूले, २०२४ 


प्रस्तावना - 
महिला व बाल विकास विभाग ( खुद्द ), मंत्रालय, मुंबई करिता एकूण ६८ पदे निर्माण करण्यात 


आली आहेत. तसेच महिला व बाल विकास विभाग ( खुद्द ), मंत्रालय, मुंबई करिता स्वतंत्र नियंत्रक अधिकारी 
घोषित केलेला नाही. त्यामुळे विभागाचे नियंत्रक अधिकारी पदाचे कामकाज पहण्यासाठी नियुक्‍त केलेल्या 
अधिकाऱ्यांची बदलीस प्रतिबंध अधिनियम, २००५ नुसार मंत्रालयीन विभागात सतत बदली करण्यात येते. सबब 
अधिकारी बदलल्यामुळे किंवा कार्यभारात बदल झाल्यामुळे विभागाचे नियंत्रक अधिकारी हे वेळोवेळी नव्याने 
घोषित करावे लागत असून सदर प्रक्रीया खुप वेळ खाऊ असून त्यामुळे वेतन विषयक कामकाज तसेच देयके 


अदा करणे या कामावर विपरित परिणाम होतो. 


सबब, महाराष्ट्र आकस्मिकता खर्च नियम १९६५ च्या क्रमांक १८, २२ तसेच परि. ३ च्या 
तरतुदींनुसार महिला व बाल विकास विभाग ( खुद्द ) मधील सर्व राजपत्रित/ अराजपत्रित अधिकारी व कर्मचारी 
यांचे वेतन, प्रवासभत्ता अग्रिम, वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती, or रजा प्रवास सवळत, आकस्मिकता खर्च, 
घरबांधणी अग्निम, भविष्य निर्वाह निधी परतावा व ना-परतावा इत्यादी सर्व प्रकारच्या देयकांवर नियंत्रण 
ठेवण्याकरिता स्वतंत्र नियंत्रक अधिकारी घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत शासन 
आता पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय- 
महाराष्ट्र आकस्मिकता खर्च नियम १९६५ च्या क्रमांक १८, २२ तसेच परि. ३ च्या तरतुदींनुसार 


महिला व बाल विकास विभाग ( खुद्द ) मधील सर्व राजपत्रित/ अराजपत्रित अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन, 
प्रवासभत्ता अग्निम, वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती, स्वग्नाम रजा प्रवास सवळत, आकस्मिकता खर्च, घरबांधणी अग्निम, 
भविष्य निर्वाह निधी परतावा व ना-परतावा इत्यादी सर्व प्रकारच्या देयकांवर नियंत्रण ठेवण्याकरिता महिला व 
बाल विकास विभाग ( खुद्द), मंत्रालय, मुंबई करिता सह सचिव/उप सचिव, का-१४ ( रोख शाखा ) गट-अ 


(राजपत्रित) या पदास नियंत्रक अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२४/प्र.क्र.१६१/का-१ 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७०५१५१३२२८७३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NEELIMA PRAMOD CHAUDHARI 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 


NEELIMA PRAMOD 0५. 
2.5.4.20=2d492c577d589563 10c91dc01ffb9a07 1206c77d27a3b 


e4e52d7c1b29fcf933, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


CHAUDHARI Encontro ner) 
(निलिमा चौधरी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) महालेखापाल (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई, महाराष्ट्र. 
२) महालेखापाल (लेखा परिक्षा-३), मुंबई, महाराष्ट्र. 
३) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
४) अधिदानव लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६) कक्ष अधिकारी का-१४ (रोख शाखा), महिला व बाल विकास विभाग, मुंबई. 
७) निवड नस्ती/ का-१, महिला व बाल विकास विभाग, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


